प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 
मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ 


या इमारतीच्या सुरक्षाव्यवस्थेकरिता 
साधन सामग्री खरेदी करणे. 
- महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्र.एसयुटी-१००६/सीआर-५००(भाग-२)/वि.शा.४, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दि. १७ नोव्हेंबर, २००६ 


aren: १) शासन निर्णय, गृह विभाग समक्रमांक दिनांक ३१.१०,२००६ 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्सुंबई यांच्या कार्यालयाचे पत्न क्र.७२/पोआ/ 
आकस/२००६, दि;३०.१०.२००६ 


प्रस्तावना : जनहित याचिका क्र.११५/२००६ श्री.गुरुचरण सिंह चव्हाण. विरुध्द केंद्रशासन 
व'इतर यामध्ये मुंबई येथील मा.उच्च न्यायालयाचे इमारतीमध्ये / आवारामध्ये सी.सी.टि.व्ही 
यंत्रणा. .व अन्य सुरक्षेची :साधने तात्काळ. कार्यान्वित करावीत, असे आदेश मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दिले होते. त्या: अनुषंगाने. शासनाच्या. गृह विभागाच्या. समक्रमांकाच्या 
दि.३१.१०.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये सदर सामुग्री खरेदीसाठी पोलीस आयुक्त, 
बृहन्मुंबई यांना आकस्मिकता निधीमधून रुपये gy लाख एबढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. तथापि, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी साधन सामग्री खरेदीवरील खर्चाकरिता 
प्रशासकीय मान्यतेसाठी शासनास दि.३०.१०.२००६ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव सादर केला होता. 


शासन निर्णय : पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी साधन सामग्री खरेदी करण्याबाबत सादर 
केलेला सदरहू प्रस्ताव विचारात घेऊन त्यांच्या प्रस्तावास खाली नमूद केल्याप्रमाणे 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे 

् नग प्रती नग 


(रुपये) 


a: Lee प२,३६,१४०- 


2. वरीलप्रमाणे उपकरणांना येणारा खर्च रु.५२,३६,१४०/- (अक्षरी रुपये बावन्न 
लाख छत्तीस हजार एकशे चाळीस फक्त) हा मागणी क्र.बी.-१ मुख्य लेखाशिर्ष २०५५, 


CADhotre\SPL-A\G.R06 


पोलीस १०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (००)(०१) गुन्हा अन्वेषण विभाग, बृहन्मुंबई (२०५५ 
००३२) (दत्तमत) (योजनेतर) ३२ यंत्रसामग्री व साधनसामग्री" या लेखाशिर्षाखाली शासनाच्या 
समक्रमांकाच्या दि.३१.१०,२००६' च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या 
रु.५५,००,०००/- (रुपये पंचावन्न लाख फक्त) इतक्या आकस्मिकता निधी अग्रीम रकमेतून 

भागविण्यात यावा. सदर खर्च करताना शासनाच्या सदरहू निर्णयातील परिच्छेद क्र२व३ 
मध्ये नमूद केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


3. शासन निर्णय fea विभाग क्र.विअप्र, १०००/प्र.क्र,४६/२००१/विनियम, दि.११ 
जुलै, २००१ सोबतच्या. वित्तीय अधिकार . नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला 
उपविभाग-दोन, अनुक्रसांक्र-४, .नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
शक्तिचा वापर करुन सदर आदेश 'निर्गमित करण्यात आले आहेंत 


"ह. . संदर शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २००६१११७१५२२०२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
oy 


(रु. न. देशमुख ) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२) _ पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

३) . अपर पोलीस आयुक्त, संरक्षण व सुरक्षा, मुंबई 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प) अधिदान ब लेखाधिकारी, मुंबई 

६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

*७) प्रबंधक (प्रशासन);. मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई. 
*८) सहायक सरकारी वकील, उच्च न्यायोलय, मुंबई. 

- निवड नस्ती - विशा-४. 
- (* पत्राद्वारे.) 


RARKEHRER 


CADhotre\SPL-A\G.RO6 


